मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई 
हे कार्यालय व या कार्यालयाशी संलग्न असलेली 
कार्यकारी अभियंता, नियंत्रण व तपासणी कक्ष, 
मुंबई व कार्यकारी अभियंता, विद्युत पथक (नर्मदा) 
मुंबई व का. अ. जलविद्युत व उपसा सिंचन 
गुणनियंत्रण विभाग, कळवा, ठाणे या 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
५२ पदांना दि.०१.१०.२०१९ ते दि.२९.०२.२०२० 
पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओई -२०१९/प्र.क्र.४२/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :१९.१०.२०१९. 


संदर्भ: १) शासन निर्णय क्रमांक:ःसीओई २०१९/प्र.क्र.४२/ज.वि., दिनांक 30.03.2098 
२) शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकःसीओई २०१९/प्र.क्र.४२/ज.वि., 
दिनांक ०१.०४.२०१९ 
३) मुख्य अभियंता, (वि), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांचे पत्र क्र. मुअ (वि)/ जविप्र/ 
मुदतवाढ/आ-५/१९१६, दिनांक ०६.०९.२०१९. 
४* मुख्य अभियंता, (वि), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांचे पत्र क्र. मुअ (वि)/ जविप्र/ 
मुदतवाढ/आ-५/२१५३, दिनांक १७.१०.२०१९. 


शासन निर्णय : 


मुख्य अभियंता, (वि), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई हे कार्यालय व त्यांच्या कार्यालयाशी संलग्न 
असलेल्या कार्यकारी अभियंता, नियंत्रण व तपासणी कक्ष, मुंबई व कार्यकारी अभियंता, विद्युत 
पथक (नर्मदा) मुंबई व का. अ. जलविद्युत व उपसा सिंचन गुणनियंत्रण विभाग, कळवा, ठाणे या 
कार्यालयांतील ५२ नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दिनांक ०१.१०.२०१९ ते दिनांक 
२९.०२.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यास शासन मंजुरी देत आहे. (Tales सोबतच्या प्रपत्रात दिलेला 
आहे.) 


२. जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई या आस्थापनेवर स्थायी ३१ व अस्थायी ३४ पदांच्या 
आस्थापनेचा खर्च "लेखाशिर्ष ४८०१ वीज प्रकल्पावरील भांडवली खर्च (09) जलविद्युत 
निर्मिती, (009) संचालन व प्रश्ञासन, (०५) मुख्य अभियंता (वि), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई, 
(०५)(०१) पंप बसविलेली घाटघर WSR योजना (कार्यक्रम), (४८०१ ३८७६), लेखाशिर्ष 
४८०१ वीज प्रकल्पावरील भांडवली खर्च, (०१) जलविद्युत निर्मिती (००१) संचालन J WIR, 
(०५) मुख्य अभियंता (वि), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई, (04)(02) सरदार सरोवर प्रकल्प (४८०१ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१९/प्र.क्र.४२/जवि 


३८८५)” व कार्यकारी अभियंता, जलविद्युत व उपसा सिचन गुणनियंत्रण विभाग, कळवा या 
कार्यालयाची १८ अस्थायी पदांच्या आस्थापनेचा खर्च "आय-०५, ४८०१ वीज प्रकल्पावरील 
भांडवली खर्च (०१) जलविद्युत निर्मिती, (००१) संचाळन व प्रशासन (०६) अधीक्षक अभियंता, 
घाटघर (विवयां) मंडळ, कळवा, ठाणे (०६)(०२) HA जलविद्युत प्रकल्प (४८०१ 3802)” या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर आदेश वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.११.०९.२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार आणि आंतरवित्त 
सल्लागार व सहसचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९१०१९१७३९४३३१२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, कका 
Dnyandeo Ananda ch ‘Dnyandeo Ananda Bagad ce 


S= 
Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
iter Resources Department 


Bagade ae 2019.10.19 17:46:09 O50 
(ज्ञा.आ. बागडे) 


सोबत : विवरणपत्र शासनाचे उप सचिव 


प्रत विवरणपत्रासह अग्रेषित: 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई/ नागपूर 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई/ नागपूर 
मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई. (५ प्रती) 
४) अधीक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष, जलसंपदा विभाग, पुणे 
५) ज.वि. संग्रहार्थ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१९/प्र.क्र.४२/जवि 


शासन निर्णय क्र. सीओई-२०१९/प्र.क्र.४२/जवि, दि.१९.१०.२०१९ चे 


विवरणपत्र 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा तपशील 
अ.क्र पदांची नांवे संख्या 
मुख्य अभियंता(विद्युत जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई 
१. स्वीय सहाय्यक १ 
एकूण pF oa | 
कार्यकारी अभियंता,नियंत्रण व तपासणी कक्ष, मुंबई 
१. कार्यकारी अभियंता १ 
२. उपअभियंता (विवयां) २ 
३ कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता/स.अ.श्रेणी.२ (वि. व यां.) २ 
8 अनुरेखक १ 
षु वरिष्ठ लिपिक २ 
& कनिष्ठ लिपिक/लळिपीक टंकलेखक/टंकलेखक षु 
७ शिपाई ३ 
८ चौकीदार q 
एकूण | ao | 
कार्यकारी अभियंता, विद्युत पथक (नर्मदा),मुंबई 
१. कार्यकारी अभियंता १ 
२. उप अभियंता (विवयां) २ 
३. सहायक अभियंता श्रेणी-२/कनिष्ठ अभियंता/ शाखा अभियंता २ 
8 अनुरेखक १ 
षु वरिष्ठ लिपिक २ 
& कनिष्ठ लिपीक/लळिपिक टंकलेखक/टंकलेखक षु 
७ शिपाई २ 
चौकीदार १ 
एकूण १६ 
कार्यकारी अभियंता, जलविद्युत व उपसा सिंचन, गुणनियंत्रण विभाग, कळवा, ठाणे 
q कार्यकारी अभियंता (विवयां) १ 
२ उप अभियंता (विवयां) ४ 
३ कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता/स.अ.श्रेणी.२ (वि. व यां.) ४ 
४ वरिष्ठ लिपिक १ 
4 कनिष्ठ लिपीक/लिपिक टंकलेखक/टंकलेखक ३ 
g अनुरेखक/आरेखक श्रेणी २ १ 
9 अनुरेखक/आरेखक श्रेणी 3 २ 
८ शिपाई २ 
९ चौकीदार pF oo | 
एकूण १८ 
एकूण पदे २ 
Dnyandeo Ananda ON. CH = Bryandoo 
Bagade pends 


(ज्ञा.आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


